सन 2028-24 निधी वितरण 
३४ - शिष्यवृत्ती/विद्यावेतन 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निधिवि २०२४/प्र.क्र.३२/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- ०६ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ - 

१) शिक्षण संचालक, योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि. ०५.०७.२०२४ रोजीचे पत्र 

२) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२३ चे परिपत्रक 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहीत करण्याकरीता सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षात ३४- शिष्यवृत्ती / विद्यावेतन या उद्दिष्टाखाली मंजूर निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 
देण्यासाठी विविध योजना कार्यन्वित आहेत. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर अर्थसंकल्पित 
तरतुदीमधून वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये मंजूर केलेल्या प्रमाणात निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. खालील परिच्छेद ३ मध्ये ३४- शिष्यवृत्ती / विद्यावेतन या उद्दिष्टाखाली नमूद योजनांसाठी एकूण 
रु.९,६२,०८,५००/- (अक्षरी रु. नऊ कोटी बासष्ट लक्ष आठ हजार पाचशे फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास 
व सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
३. राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती संदर्भात वितरीत करावयाच्या निधीचा 
तपशील पुढील प्रमाणे आहे :- 

(रुपये हजारात) 


अ.क्र 


लेखाशीर्ष 


योजनेचे नाव 


अर्थसंकल्पित 
रक्‍कम 


30 टक्के 
रक्‍कम 


लेखानुदान 

द्वारे यापूर्वी 
वितरीत 

केलेला निधी 


वितरीत 
करावयाची 
रक्‍कम 


२२०२०३८९ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, 
माध्यमिक शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या 
(०३)(०२) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य 
(२२०२०३८९) 


४५४५० 


१३६३५ 


४५४५ 


९०९० 


२२०२२३१८ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, 
माध्यमिक शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या, 
(०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम 
१८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (०२)(०१) महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ च्या HOA १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (उच्च माध्यमिक शाळा) 


३९१०९५ 


११७२२८.५० 


३९११० 


७८२१८.५ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि २०२४/प्र.क्र.३२/ एसडी-५ 


२२०२०३७१ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, 
माध्यमिक शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या 
(०३), शिष्यवृत्त्या (०३)(०१ कनिष्ठ 
महाविद्यालयातील शिष्यवृत्त्या 
(२२०२०३७१) 


९००० 


१२०० 


९०० 


२२०२१२५१ 
(३४) 


शिक्षण, ८०, 

शिष्यवृत्त्या 
आर्थिकदृष्ट्या 
विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता 


२२०२, सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण १०७, 
(००)(००)(०७) 
मागासलेल्या 
(२२०२१२५१) 


२५०० 


७५० 


२५० 


५०० 


२२०२११९८ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० 
सर्वसाधारण १०७, शिष्यवृत्त्या (00)(09) 
सैनिकी ae व महाविद्यालये 
(२२०२११९८) 


८०० 


२४० 


१६० 


२२०२२५२३ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) 
संकीर्ण (०२) (१७ इयत्ता १२ वी पर्यंत 
मुलींना मोफत शिक्षण (२२०२ २५२३) 


२०००० 


६००० 


२००० 


९४००० 


२२०२१४७४ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण Loo, इतर खर्च, (02) 
संकीर्ण, (०२) (99) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या 
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 
१,००,००० पेक्षा अधिक नाही अशा 
इयत्ता १० वी पर्यंत शिक्षण घेण्याऱ्या 
विद्यार्थ्यांना (मुलांना फी माफी 
(अर्थोपाय अग्रीमाशी समायोजन) 
(२२०२१४७४) 


५००० 


१५०० 


५०० 


१००० 


२२०२ १४२९ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण शिक्षण, ८००, इतर खर्च, 
(०२) (०8) प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना 
मोफत शिक्षण (२२०२ १४२९) 


५७०० 


१७१० 


८७० 


११४० 


२२०२ २५८८ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, do, 
सर्वसाधारण, (०४ अवर्षणग्रस्त 
भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी 
(०४) (०१) अवर्षणगस्त खेड्यातील 
विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी/फी ची 
प्रतीपूर्ती 

(२२०२ २५८८) 


६००० 


१८०० 


६०० 


१२०० 


40) 


२२०२ १५०९ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) 
संकीर्ण (०२) (१५) माजी सैनिकांच्या 
मुलांना शौक्षणिक सवलत (अर्थोपाय 
अग्रीमाशी समायोजन)(२२०२ १५०९) 


५०० 


१५० 


Yo 


Goo 


एकुण 


४८१०४५ 


१४४३१३.५ 


४८१०५ 


९६२०८.५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि २०२४/प्र.क्र.३२/ एसडी-५ 


४. वरील बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


५. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱया निधीकरिता आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक 
तत्त्वे / शासन निर्णय / शासन परीपत्रक यामधील सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०६१६०४५२२५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
TU S H A R VASA NT EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=19¢6c23f510a80926e9b7ee5db235979452f3f9e89181 

18634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233682613 
M A H AJ A N F7B9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT 

MAHAJAN 

Date: 2024.08.06 16:20:31 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधान भवन, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५ आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
१०. लेखाधिकारी (लेख), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (एसडी-५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


